ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
नागपूर व अधिनस्त कार्यालयांकरीता संगणक व प्रिंटर 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सपववि-४००३४/७/२०२३-०)॥५५३८ SERICULTURE-CMTD 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, दि.२३.०९.२०११ 

२. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/ 

उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 

दि.२४.०८.२०१७. 

४. THEI आयुक्‍ताळय, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या१/सामान्य/संगणक/३२८६/२०२३ 

दि.१०.०७.२०२३ 

५. सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागाच्या दि.२४.०७.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 

समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 

THT आयुक्तालय, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी ई- 
गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत संगणक सामग्री खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.४ अन्वये शासनास सादर 
केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, 
विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक २४.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने Talat आयुक्तालय, नागपूर व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयासाठी ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत संगणक सामग्री खरेदी करण्याचा प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाने मंजूर केलेल्या विनिर्देशानुसार (सोबत जोडलेल्या“प्रपत्र-अ”नुसार) ई-ऑफीस प्रणाली 
सक्षमपणे राबविण्याकरीता ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता अंदाजे 
रू.२०,००,०००/- (अक्षरी रूपये वीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः Wrafa-yoo3¥/(9/2023-DESK SERICULTURE-CMTD 


२. सदर संगणक सामग्री खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र तपज्ञील खरेदी करावयाची संख्या 
शिका संगणक (All in One Desktop) 34 नग 
2 fred qo नग 
एकूण ४५ नग 


३. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ व 
दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरून शासनाच्या विहित पध्दतीने 
करण्यात यावी. 


४. उक्त होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “मागणी क्रमांक व्ही-२, (०२) (०४) ई 
गव्हर्नस कार्यक्रम (३४५१२९७१) (वस्त्रोद्योग) (कार्यक्रम), १७-संगणक खर्च” अंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उपविभाग-२ 
मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर खरेदीच्या निधी वितरणाचे आदेडशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून संकेताक २०२३११०७११५०३३६७०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
S H RI KR | S H N A FORESTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=631cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e86fb2 

026c1add12d27e41, postalCode=400032, st=Mahi hi 


‘2FAFF40BB05D156355556F7264A3A59AD12DD42F 
183422309976C41CE28C0AID, ‘SHRIKRISHNA BABURAO 


Date: 2023.11.07 11:50:15 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३४/७/२०२३-०₹७< SERICULTURE-CMTD 


७. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्‍ताळय, नागपूर ४४० ००१. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

९. उपसचिव (अर्थसंकल्प), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.उपसचिव (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.निवडनस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः Wrafa-yoo3¥/(9/2023-DESK SERICULTURE-CMTD 


“प्रपत्र-अ” 
ALL IN ONE PC 
Processor Make Intel /AMD 
Processer Generation Intel 12" Gen 12400 
Number of Ceres per Processor 6 Cores 
Processor Description Intel Core i5 
Processor Number Intel B 


Chipset Series Include Q and H series along with B series 
Chipset Number B660 

Size of Memory in Case of Dedtcated Ea 

Graphic Card (GB) 

Operating System (Factory Pre-Loaded) Win 11 
Type of RAM DDR4 
RAM Size (GB) 8 GB 
RAM Expandability up to using spare 64 GB 
DIMM 

Slots in (GB) 

Type of Drives used to populate the OK 
internal Bays 

Total HDD Capacity(GB) 

Total SSD Capacity(GB) 512 GB SSD 
Number of USB Ports 5 or more 
Number of HDMI Ports 1 

Number of Ethernet Ports 1 
Bluetooth Connectivity YES 
Inbuilt Microphone YES 
Inbuilt Speaker YES 
Display Size (INCHES) 23.8 Inch 
Display Type Non Touch 
Panel Technology IPS 
Display Resolution (PIXELs) 1920* 1080 
Availability of Webcam integrated with YES 


Display 


On Site OEM Warranty (Year) 5 Years Onsite 

Mouse Connectivity OK 

Type of Mouse OK 

Keyboard Connectivity OK 

Type of Keyboard OK 

Certifications RoHS, BIS, UL, EPEAT India Silver 
Out of Band Management NA 


MS-Office 21 


YES 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३४/७/२०२३-०₹७< SERICULTURE-CMTD 


MULTIFUNCTION PRINTER 
Print Technology Inkjet/Laser 
Type of Machine Multifunction Machine 
Type of Printing Mono 
Cartridge Technology Ink 
Platen / Flatbed Size A4 


Paper Size (Original/Image) 


A4/A4 


RAM size (MB) 


Minimum 512 


Minimum Speed per minute as per ISO/IEC 24734 
in A4 Size-Mono 


Minimum 20 


Scanning Feature Availability YES 

Duplexing Feature Availability YES 

Faxing Feature Availability YES 

Speed of Fax, If Fax Feature is available 33.6 kbps 
Networking Feature YES 

If yes, type of Network Interface Ethernet 10/100 
Wi-Fi Availability YES 


If yes, Wi-Fi Type 


Wi Fi 802.11 b/g/n & Wi Fi Direct 


Original Documents Feeder Type 


ADF 


Feeder Capacity (Number) 35 
Number of Main Paper Tray 1 
Each Main Paper Tray Capacity (Number) 250 
Bypass Facility YES 
If Yes, Bypass Tray Capacity 1 
Yield of the cartridge / Ink Tank / Ink Pack 6000 
supplied with Machine as per ISO/IEC: 19752/2004 

(E) for Black (Number of Prints) 

Duty Cycle (No of Prints/Month) Minimum 20000 
Minimum Operating Temperature (Degree C) 10 
Maximum Operating Temperature (Degree C) 35 
Minimum Operating Humidity (%RH) 20 
Maximum Operating Humidity (%RH) 180 
BIS Registration under CRS of Meity YES 
Other Certification Available RoHS 
On Site OEM Warranty (YEAR) 5 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


